सन 2093-98 या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत 
योजनेच्या मंजूर तरतूदीमधून राज्यातील कारागृहात 
शेतीच्या आधुनिकीकरणासाठी लागणारी 
ट्रॅक्टर व ट्रेलर खरेदी करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.२०५/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
दिनांक: १३ ऑगस्ट, २०१३ 


वाचा 
१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा. क्र. 
शोती/तांत्रिक/वायो २०१३-१४/६११५/कक्ष-७ दिनांक 23.019.2093. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अंदाज-२०.१२/प्र.क्र. ६४/२०१२/अर्थसंकल्प-३, दिनांक ४/५/ 
२०१२. 


शासन निर्णय 

राज्यातील खालील कारागृहातील शेतीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी लागणारी खालील 
वाहने खरेदी करण्यासाठी सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत योजनेच्या मंजूर 
तरतूदीमधून रुपये १३.२० लक्ष (रुपये तेरा लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम अर्थसंकल्पित करण्यात आली 
आहे. सदर खर्चाच्या अंदाजपत्रकास शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. अपर पोलीस महासंचालक 
व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरहू उपकरणांची खरेदी ई-निविदा पध्दतीने 
विहित कार्यपध्दतीनुसार करण्यात यावी. 

राज्यातील कारागृह शेतीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री / मशिनरी 


अ.क्र. कारागृहाचे नाव कामाचे स्वरुप / यंत्र व अवजारे | मशिनची | रक्‍कम 
यांची नावे संख्या | रपये 
शि नाशिकरोड मध्यवती | नविन ट्रॅक्टर खरेदी महिंद्रा 1 ५,९६,०००/- 
कारागृह, नाशिक ५७५ डीआय सरपंच. 
२ ठाणे मध्यवर्ती कारागृह | १ नविन ट्रक्टर खरेदी । १ ५,९५,०००/- 
महिंद्रा ५७५ डीआय सरपंच. 
2) दोन चाकी टिपिंग ट्रेलर | १ १,२७,४५१/- 
खरेदी करणे (चार मे. टन) 
एकूण १३,१८,४५१/- 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.२१०/तुरुंग-२ 


२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-१००८/प्र.क्र.9०/ २००८/ विनियम, दि.१५ मे, 
२००९ व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग-पहिला, उप विभाग-दोन, अनुक्रमांक-४, 
नियम ७ मधील स्तंभ ६ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटीस अधीन राहून तसेच प्रशासनिक विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. यावरील होणारा खर्च सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. बी-५ मुख्य लेखाशीर्ष 
२०५६- तुरुंग (००) (१० कारागृहातील शेतीचे आधुनिकीकरण (२०५६ ०१०६) ५२ यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री या लेखा शीर्षाखाली उपलब्ध होणा-या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अंदाज-२०.१३/प्र.क्र.८५/२०१३/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक २५/४/२०१३ सोबत जोडलेल्या महाराष्ट्र विनियोजन २०१३ या परिशिष्टातील अ.क्र. ३ मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे अर्थसंकल्पात समाविष्ट असलेल्या योजनांतर्गत जुन्या योजनांच्या स्वरुपात अथवा 
व्याप्तीत बदल होत नसल्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणाच्या खर्चास नियोजन विभाग तसेच वित्त विभागाची 
मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही. राज्यातील कारागृहाच्या शहोतीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी 
लागणारी यंत्रसामुग्न/मशिनरी खरेदी करण्यासाठी सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत 
योजनेच्या मंजूर झालेल्या रुपये १३,२०,०००/- (रुपये तेरा लक्ष विस हजार फक्त) इतक्या रक्कमेपैकी 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अंदाज-२०.१३/प्र.क्र.८५/२०१३/अर्थसंकल्प-३, दिनांक 
२५/४/२०१३ नुसार ८०% रक्‍कम म्हणजेच रु. १०,५६,०००/- (रु. दहा लक्ष छप्पन हजार फक्त) खर्च 
करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०८१३१६४७०५१८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Bhairawnath 


B h al faw n at h Bhalchandra Parkhi 


DN: CN = Bhairawnath Bhalchandra 


Bhalchandra = ovcovernwentor 


MAHARASHTRA, OU = HOME 


P arkhi Date: 2013.08.14 12:30:02 +05'30' 


(मै. भा. पारखी) 
शासनाचे सहसचिव 


प्रत, 
७ अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
«७ कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.२१०/तुरुंग-२ 


७ fase पोलीस महानिरीक्षक व कारागृह उमपहानिरीक्षक, (दक्षिण विभाग)/मुंबई 
© कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मध्य विभाग)/औरंगाबाद. 

७ अधीक्षक, नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह, नागपूर 

७ अधीक्षक, ठाणे मध्यवर्ती कारागृह, ठाणे 

© महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई 

«७ महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई 

७ महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर 
«७ महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर 

७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, 

«७ अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

«७ निवड नस्ती (तुरुंग-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


